महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : बीजीटी - २०२०/प्र.क्र.१३९/आरोग्य ३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९.१०.२०२०. 


प्रति, 
सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 
विषय : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 
संदर्भः छासनसम क्रमांकाचे पत्र दि. २०.१०.२०२० 
महादेय, 


वित्त विभागाने अतिरिक्त ५ टक्के निधी मंजुर केल्याने उपरोक्‍त संदर्भिय पत्र दिनांक 
२०.१०.२०२० नुसार निर्गमित करण्यात आलेले आदेशा रद्द करण्यात येत आहेत. 
२. सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत बांधकामासाठी मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनामध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. सोबतच्या परिशिष्ट “अ* मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे आरोग्य संस्था निहाय निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास पुढीलप्रमाणे हस्तांतरीत 


करण्यात येत आहे. (रु. हजारात) 
अ.क्र. मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
; मोठी रुग्णालये १०५९६४.०० 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, 


०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 

(१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 

(00)(09) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 

५३- मोठी बांधकामे 


BRT FU क्रमांकः प्रशामा २०२०/प्र.क्र.१३९/आरोग्य 3 


Q ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे ३६६१.०० 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, 

०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, 

१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, 

(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१००३९१) (दत्तमत), 

५३- मोठी बांधकामे 


सदर निधी सोबत जोडण्यात आलेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी 
दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परवानगी घेण्यात यावी. 
विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार खर्च करण्यात येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२६११५७२५८८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam 
Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health Department 
Date: 2020.10.29 15:29:40 +05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२) संचाळक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२०/प्र.क्र.१३९/आरोग्य 3 


प्रपत्र "अ" 
निधी वितरणासाठी कामाची यादी 
रु हजारात 
Sr. Estimated Cost _ Budget 
ie: Name of the Works अंदाजित at ee 2020- 
(420 0014) (मोठी बांधकामे) 
जिल्हा रुग्णालय धुळे येथील १०० खाटांच्या स्त्री व बाल 
हो रुग्णालयाची दुरुस्ती करणे (फेब्रुवारी २०२०) 36381 20010 
उपजिल्हा रुग्णालय, लोहा जि. नांदेड येथील 
२ निवासस्थान, संरक्षण भिंत व अंतर्गत रस्ते बांधकाम 12000 wee 
२०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद येथे पाणी 
३  । पुरवठयासाठी स्वतंत्र पाईपलाईन करणे (फेब्रुवारी 18700 10285 
२०२०) 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती टप्पा २ 
3 इमारतीमध्ये सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टीम नायट्रस 
ऑक्साईड तसेच एअर व सेंट्रल GR सिस्टम 53902 29646 
बसविणे (फेब्रुवारी २०२०) 
ही १०० खाटांचे स्री रुग्णालय, वाशिम येथील मुख्य 
; इमारत बांधकाम (सुप्रमा) (फेब्रुवारी २०२०) 256592 25659 
उपजिल्हा रुग्णालय कारंजा जि. वाशिम येथील रॅम्पचे 
६ बांधकाम (फेब्रुवारी २०२०) vee oot? 
एकूण 105964 
(42100391) (ग्रामीण रुग्णालये) 
न्यायालयाच्या अदेशानुसार ग्रामीण रुग्णालय, 
७ | अक्कलकोट जि. सोलापूर येथील जमीन संपादित 9303 3661 
करणे (फेब्रुवारी २०२०) 
एकूण 3661 
वितरणासाठी प्रस्तावित एकूण 109625 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


